एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई या 
महाविद्यालयातील नुतनीकरणाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.६१/२२/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : १० जून, २०२२. 

प्रस्तावना-: 
राज्याचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतांना दि. ११ मार्च, २०२२ रोजी 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदयांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाशी संबंधित “विविध महाविद्यालयांचे नुतनीकरण” या शिर्षासमोरील परि. क्र.४८ नुसार 
“एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई या महाविद्यालयास रु.५.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येणार आहे”. यास अनुसरुन सदर महाविद्यालयातील saad नुतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई यांनी महाविद्यालयातील नुतनीकरणाच्या कामांसाठी 
सन २०२१-२२ च्या सुधारीत दरसूचीनुसार रु.४,१०,००,०२९/- इतक्या खर्चाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता fest आहे. या अनुषंगाने 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई या महाविद्यालयातील नुतनीकरणाच्या पुढील कामांसाठी 
रु.४,१०,००,०२९/- (रुपये चार कोटी दहा लक्ष एकोणतीस फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कामाचे नांव अंदाजित किंमत 

01 Renovation of Smart Class Room (Virtual) at 200 floor Room No.225 27,11,401/- 
At Elphistone College, Mumbai. 

02 Renovation of Smart Class Room (Virtual) at 2"4 floor Room No. 221 26,30,065/- 
At Elphistone College, Mumbai. 

03 Renovation of Smart Class Room (Virtual) at 2™ floor Room No. 220 26,30,065/- 
At Elphistone College, Mumbai. 

04 Renovation of Smart Class Room (Virtual) at 2™ floor Room No. 211 26,30,065/- 
At Elphistone College, Mumbai. 

05 Renovation of Smart Class Room (Virtual) at 2"4 floor Room No. 229 26,30,065/- 
At Elphistone College, Mumbai. 

an Renovation of Botany Department 2" floor at Elphistone College, 26,37,221/- 
Mumbai. (Part 1) 

07 Renovation of Botany Department 2" floor at Elphistone College, 21,41,351/- 
Mumbai. (Part 2) 

Ed Renovation of Laboratory for M.A. in Journalism at Elphistone 23,92,102/- 
College, Mumbai. 

ae Renovation of Laboratory for M.Sc. IT at Elphistone College, 22,91,128/- 
Mumbai. 

10 Renovation of History Department 2" floor of Elphistone College, 9,84,481/- 
Mumbai. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.६१/२२/मशि-३ 


11 Renovation of Micro Biology Dept. and Zoology Dept. 5" floor at 25,38,801/- 
Elphistone College, Mumbai. 

12 Renovation of old dilapated M.T. roof central, south, west side roof in 27,82,42 1/- 
Elphistone College, Mumbai. 

13 Renovation of Auditorium on 2™ floor of Elphistone College, 94,11,471/- 
Mumbai. 

14 Renovation of Psychology lab on 3" floor of Elphistone College, 25,89,392/- 
Mumbai. 

Total Rs. | 4,10,00,029/- 

२. उपरोक्त मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे :- 

. स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन काम 
हाती घ्यावे. 

. उपरोक्त किंमतीच्या (रु.४.१० कोटी) मर्यादेत कामाचे नियोजन करतांना प्रस्तावित विद्युत कामे 
विचारात घेवून काम हाती घेण्यात यावे. 

. काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक 
अभियंता व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित 
करण्यात यावे. 

. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍्‌यता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष 
दक्षता घेण्यात यावी. 

. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

. प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात येऊ नये. 

३. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 


भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, (००) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


8. 


हे आदेश शासन निर्णय, faa विभाग क्र. विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.६१/२२/मशि-३ 


छु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०६१०१६३३४४१००८ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR ८४ 
(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

४. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, HATHA, मुंबई-३२ 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

११. कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


